RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No. MH /MR /South -346 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ५, अंक ७१ ] बुधवार , फेब्रुवारी ५, २०१४/ माघ १६, शके १९३५ [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक १७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हादंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
संदर्भ . (१ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग, निर्णय क्रमांक विकाअ- २००७ / ४४० / प्र.क्र . १७४ / २००७ / ५ , 

दिनांक २५ जुलै २००७ व शुद्धिपत्रक क्रमांक विकाअ- २००७ / प्र.क्र . ३८९ / ५ , दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
( २) शासन सामान्य प्रशासन विभाग , परिपत्रक क्रमांक विकाअ- २००८ / प्र.क्र . ३०३ - अ / ५, दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ . 
( ३ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग, निर्णय क्रमांक विकाअ -२०१०/ प्र.क्र . ९८ / ५ / ०४ / ५, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१० . 
( ४ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग , निर्णय क्रमांक न्यायप्र- २०१२ / प्र. क्र . २५४/ ५ , दिनांक ६ जून २०१३ . 
( ५ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग, निर्णय क्रमांक विकास-१११३/ प्र.क्र . २७९ / ५, दिनांक ६ डिसेंबर २०१३. 

शासन निर्णय 
क्रमांक गृहशाखा / एमएजी-१/विकाअ /नियुक्ती / १४, दिनांक १७ जानेवारी २०१४ . — जिल्हादंडाधिकारी , रायगड, जिल्हा रायगड या शासन 
निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे अनुसुचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची रायगड जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य 
शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा 
अधिकार राहील . 
२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम. - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थित अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या आदेशानुसार अशा दस्तऐवजावर त्यांची मोहोर 
उमटविणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 

(दोन) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे. -पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे. 

( तीन ) ओळखपरेड . - संबंधित पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 

(१ ) 
भाग एक ( को. वि . पु.) – १७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१४/ माघ १६, शके १९३५ 


३. नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या 
नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात 
यावी. 

४ . या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता समिती प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार 
त्या क्षेत्रातील मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी. 

५ . या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्याविशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

६. प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 

अनुसूची 
अनुक्रमांक उमेदवारांचे नाव 

पत्ता 
( ३ ) 


( २ ) 


व 


व 


व 


inx 


ow 


o 


ua 


d. 


a 


aa 


१२ 


श्री . सलीम अ. सत्तार धनसे 
श्री . जाफर अब्दुल रशीद मेमन 
श्री . महेद्र शिवराम विचारे 
श्री . संजय प्रभाकर कर्णिक 
श्री . रविंद्र नामदेव दळवी 
श्री . अब्दुल सलाम अबुतलगफूर कौचाली 
श्री . प्रभाकर नारायण चव्हाण 
श्री . अमोल अनंत जगंम 
श्री . फजल अहमद हळदे 
श्री . रमेश महादेव सावंत 
श्री . कृष्णकांत रामजी गजमल 
श्री . प्रकाश यशवंत पवार 
श्री . दिपक चंद्रकांत बडे 
श्री . सुमित सच्छिदानंद काळे 
श्री . श्रीकांत बाळकृष्ण लोलगे 
कु .किर्ती गजानन शिंदे 
श्री. नितीन भिकु चांदोरकर 
श्री. संतोष गोविंद मेथा 
श्री. निकेश गुणाजी सकपाळ 
श्री . सुरेश सदाशिव धनवी 
श्री . संजय मारुती पातेरे 
श्री. मिलींद सुरेश ठोंबरे 
श्री. कैलास बाजीराव दळवी 
श्री. गणेश रामदास म्हात्रे 


मु. पो. पांगळोली, ता. म्हसळा, जि . रायगड 
मु . पो. ता . म्हसळा, जि. रायगड . 
मु . पो. तळवडे, ता. म्हसळा, जि . रायगड. 
मु . पो . गौळवाडी, ता . म्हसळा, जि . रायगड 
मु . पो. ता . म्हसळा, जि . रायगड 
मु . पो . बंडवाडी ता . म्हसळा, जि . रायगड 
मु . पो . आंबेत , ता . म्हसळा, जि . रायगड 
मु . पो . ता . म्हसळा, जि . रायगड 
मु . पो . ता . म्हसळा , जि . रायगड 
मु . पो . आंबेत , ता . म्हसळा, जि . रायग़ड. 
मु . मठाचीवाडी, पो . संदेरी, ता . म्हसळा, जि . रायगड 
मु . खरवली, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो. गोरेगाव , ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . २४४२, पोलीस लाईन , उत्तेखोल गावता , माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . निजामपूर, ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . लोणोरे, गादेगाव रोड , ता . माणगाव , जि. रायगड 
मु . पो. पेण त. तळे, ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . पो . ता . माणगाव , जि . रायगड 
मु . पो . खांदाड , ता . माणगाव, जि . रायगड 
मु . पो . दहिगाव, ता . सुधागड, जि . रायगड 
मु . कुंभारशेत , पो. पाली, ता . सुधागड, जि . रायगड 
मु . पो. पाली, ता . सुधागड , जि . रायगड . 
मु . अंबोली, पो. पाली, ता . सुधागड, जि. रायगड . 
मु . पो . पाली, ( बुरमाळी रोड), ता. सुधागड , जि . रायगड . 


m 


2 


zw 


२३ 
२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१४/ माघ १६, शके १९३५ 


(१ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


श्री . रामकृष्ण यशवंत अभ्यंकर 
श्री. कमलाकर रामचंद्र शिंदे 
श्री . अविनाश लक्ष्मण शिंदे 
श्री. राजेश मारुती दंत 
श्री . संतोष रघुनाथ शिंदे 
श्री . बबन नथु ढोकले 
श्री. अतीष गणपत खंडागळे 
श्री . योगेश नंदकुमार सुरावकर 
श्री. दिपक नथुराम फोंडे 
श्री . रोहिदास दगडू पातेरे 
श्री . चंद्रकांत नथुराम पोकळे 
श्री . मंगेश पांडूरंग वाघमारे 
श्री . श्रीकांत सतीश सारंगे 
श्री . समीर राजन गाडगीळ 
श्री . अनंत त्रिंबक देशमुख 
श्री . दिपक चंद्रकांत विन्हेरकर 
श्री. धनंजय शशिकांत देशमुख 
श्री . राजेंद्र नरसिंग देशमुख 
श्री . इलीयास अकबर ढोकले 
श्री. सुरेश बाबुराव मोरे 
श्री . राजन कृष्णा जाधव 
श्री . विवेक मनोहर चौधरी 
श्री . विनोद शंकर पदरत 
डॉ . सागर अजित रहाळकर 
श्री . प्रदिप मोहन गांधी 
श्री . उत्तम सदाशिव मेहता 
श्री. अनिल रामचंद्र गोरेगावकर 
श्री . धिरज सुरेश पाटील 
श्री .किशोर चंद्रकांत मिश्रा 
श्री . रामचंद्र सर्जेराव खोपडे 
श्री . बाळराम गोपाळ खेडकर 
श्री . दिपक दौलत महाडीक 
श्री . नित्यानंद शिवदास कोप्रे 
श्री . योगेश धोंडीराम मोरे 
श्री. प्रसाद श्रीकृष्ण अवसरे 


मु . पो . जांभुळपाडा, ता . सुधागड , जि . रायगड 
मु. पो . पाली, ता . सुधागड , जि . रायगड . 
मु . पो. पाली, ता . सुधागड, जि . रायगड . 
मु . पो. पाली , ता . सुधागड, जि . रायगड 
मु . पो. जांभुळपाडा, ता . सुधागड, जि . रायगड 
मु . पो . जांभुळपाडा, ता . सुधागड , जि . रायगड . 
मु . व-हाड , पो . जांभुळपाडा, ता . सुधागड, जि . रायगड . 
मु . पो. सिद्धेश्वर , ता . सुधागड, जि . रायगड . 
मु . पो. पाली, ता . सुधागड, जि . रायगड . 
मु . केशवनगर , पो. पाली, ता . सुधागड, जि . रायगड . 
मु . नेरे, पो. परळी, ता . सुधागड , जि . रायगड . 
मु . पो. हातोंड, ता . सुधागड, जि . रायगड . 
मु . पो. नांगळवाडी, ता . महाड, जि . रायगड. 
मु . रोडाव, पो . ता . महाड , जि . रायगड. 
मु . पो. पाचाड , ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . पो . विन्हेरे , ता . महाड, जि . रायगड. 
मु . पो . कांबळे तर्फे बिरवाडी , ता . महाड, जि . रायगड. 
मु . पो . वरंध , ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . लाडवली, पो . तेटघर, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . पार्थ सायली कॉम्लेक्स दस्तुरीनाका , ता. महाड , जि. रायगड . 
मु. पो . कोटेश्वरी तळे , महाड, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . चवदार तळे महाड , ता . महाड , जि . रायगड. 
मु . काकरतेळे भिलोरे मैदानाशेजारी , ता . महाड , जि . रायगड . 
मु . काकरतळे, महाड , ता. महाड, जि . रायगड . 
म . एम जी रोड , महाड, ता . महाड , जि . रायगड . 
मु . पो. महाड, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . आशिर्वाद जवाहर सोसायटी जुना पोष्ट महाड, ता. महाड , जि . रायगड. 
मु . पो . मोहोप्रे, ता . महाड , जि . रायगड . 
मु . कुंभरआळी, महाड, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . पो . वरंध, ता. महाड , जि. रायगड . 
मु . पो . रेवतळे साईपट्टी, ता . महाड, जि . रायगड. 
मु. संत रोहिदास नगर, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . पो. प्रभात कॉलनी, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . रोडाव नाका , ता . महाड , जि . रायगड . 
मु . दादली, पो . चोचिंदे, ता . महाड, जि . रायगड. 


w 


-० 


६ 


५९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १६, शके १९३५ 


(१) 


( ३ ) 


___ ( २ ) 
श्री. सचिन सुरेश देशमुख 
श्री. महेंद्र किसनराव देशमुख 
श्री . ज्ञानेश्वर हरिश्चंद्र खामकर 
श्री. जितेंद्र दिपक देशमुख 
श्री. गणेश काशीराम भोसले 
श्री . कृणाल रघुनाथ गिरी 
श्री . जगदीश जयराम पवार 
श्री. संदेश रामचंद्र गोठले 
श्री . सतीश शंकर देसाई 
श्री . प्रविण विलास कोरगांवकर 
श्री . विठ्ठल तुकाराम पवार 
श्री . सुमित श्रीधर जोशी 
श्री. नारायण भिकु गोडाबें 
श्रीमती अस्मिता भुषण देवळेकर 
सौ . सुनिता किशोर शिंदे 
सौ . विजया विनोद देशमुख 
सौ . संजना समिर निगडेकर 
कु. पुजा अरुण नलावडे 
सौ. शुभांगी प्रकाश शेठ 


मु . पो . वरंध, ता. महाड , जि . रायगड . 
मु . पो . वरंध , ता. महाड, जि . रायगड . 
मु . बेलखोरे, पो . बिरवाडी, ता . महाड, जि . रायगड. 
मु . पो . बिरवाडी, ता . महाड, जि . रायगड. 
मु. साकडी, पो. कुसगाव , ता . महाड , जि . रायगड. 
मु. पो . वेलंग , ता . महाड , जि . रायगड . 
मु . नवेनगर , ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . दादली महाड , ता . महाड , जि . रायगड . 
मु . जुनीपेठ , महाड , ता . महाड, जि . रायगड. 
मु . चांभारखिंड महाड, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . कोकेरे , ता . महाड, जि . रायगड. 
मु . दासगाव , ता . महाड , जि . रायगड . 
मु . भेलोशी, पो . नरवण , ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . नाते , ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . काकरतळे , महाड, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . पो . कांबळे तर्फे बिरवाडी, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु .गवळी, आळी, महाड, ता . महाड, जि . रायगड . 
मु . शिंदेआळी, काकस्तळ महाड , ता . महाड , जि . रायगड. 
मु . नवीपेठ , महाड , ता . महाड , जि . रायगड . 


७५ 


७७ 
७८ 


अलिबाग , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१४. 


ए. के. जावळे , 
जिल्हादंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


ATOAD, CHATNDRO 


